“महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर 
ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र (Maharashtra Institution 
for Transformation- MITRA)” या संस्थेच्या 
नवीन बोधचिन्हास (Logo) मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नीतिआ-२०२४/प्र.क्र.०६/का-१४४४-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.नीतिआ २०२२/प्र.क्र.३७ (भाग-१)/का-१४१२, 
दिनांक ११.११.२०२२. 
२) मित्र संस्थेची क्र. मित्र/संप्रवम/लोगो/प्र.क्र.१/२०२३, दिनांक 09.09.2028 व 
दिनांक २३.०१.२०२४ ची पत्रे. 


प्रस्तावना- 


उपरोक्त नमूद वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये नियोजन विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र ghee फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन -मित्र (Maharashtra Institution for 
Transformation- MITRA) ची स्थापना करण्यात आली आहे. मित्र संस्थेच्या लेटरहेडवर तसेच अन्य 
महत्वाच्या कागदपत्रावर मुद्रित करण्यासाठी आणि संस्थेच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये उपयोगात आणण्यासाठी, 
संस्थेचे बोधचिन्ह (Logo) चे आरेखन निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर बोधचिन्हात राजमुद्रेचा वापर 
करण्यात आला आहे. “मित्र” संस्थेच्या प्रस्तावानुसार,“मित्र” या संस्थेच्या नवीन बोधचिन्हास (Logo) 
शासनाची मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेडान -मित्र (Maharashtra Institution for Transformation- 
MITRA) या नवनिर्मित संस्थेच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद बोधचिन्हास (Logo) शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. सदरहू बोधचिन्हाची मान्यता ही बोधचिन्ह वापरांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचा प्रतिके आणि नावे 
(अयोग्य वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५० तसेच प्रतिके आणि नावे (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) नियम, १९८२ 
मध्ये नमूद तरतूदींचे पालन करण्याच्या अधीन राहून, देण्यात येत आहे. 
३. सदर बोधचिन्ह पूर्वीपासून केंद्र/ राज्य शासनाच्या इतर विभाग/ खाजगी आस्थापना / कंपनी वापरत 
नाही तसेच सदर बोधचिन्ह वापरामुळे स्वामित्व हक्क अधिनियम, १९५७ मधील तरतूर्दीचा भंग होणार नाही, 
याची मित्र संस्थेने दक्षता घेणे आव्यक राहील. 


४. सदर आदेश गृह विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०५/२०२४/विशा-४, दिनांक ०६.०२.२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२४/प्र.क्र.०६/का-१४४४-अ 


षु र 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर 


शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०११५२७२२०३१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८८ 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
Ru. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c 1 4a3715b2370430 
Pp 14 N D U RA N G 433845720a9c4c8107, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7ADB1868A49B87 1 9E27D345304467 1 A8CEDDB 

DO04AF26DD2089ED03E6B1BD92BD, cn=RAJENDRA 


WAGH 02040 ळे 
(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह,जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान 6मित्र, मुंबई. 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त/सर्व जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन विज्ञा-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, कार्यासन १४४४-अ, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


= — = 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२४/प्र.क्र.०६/का-१४४४-अ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र. नीतिआ-२०२४/प्र.क्र.०६/का-१४४४-अ, 
दिनांक ०१.०३.२०२४ चे सहपत्र) 


“मित्र ” या संस्थेचे बोधचिन्ह (Logo) 


प्रगतिशील महाराष्ट्र PROGRESSIVE MAHARASHTRA 


महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉमॅशन-मित्र, मुंबई MANARASHTRA STITUTION 1060606000 ७७ 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a07 90f46e3c1 4a37 15b237043043384572 
0a9c4c8107, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PA N D ) U RA N G WAG H serialNumber=7ADB1868A49B87 19E27D345304467 1 A8CEDDBD04AF26D 
D2089ED03E6B1BD92BD, cn=RAJENDRA PANDURANG WAGH 
Date: 2024.03.01 15:36:50 +05'30° 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


